RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/ 173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ५६ ] 


सोमवार, जून १३, 

जून १३, २०१६ / ज्येष्ठ २३, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ जून २०१६ 

अधिसूचना 
मोटार वाहन अधिनियम, १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमव्हीआर-०११६ / प्र.क्र .४७ / परि - २. - मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९) याच्या कलम ९ ६ च्या पोट- कलम ( २ ) 
च्या खंड (१८ )व ( २३ ) आणि त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र मोटार वाहन 
नियम , १९ ८ ९ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करण्याचे योजिले असून उक्त अधिनियमाच्या कलम २१२ च्या पोट -कलम (१ ) 
व्दारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, प्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील नियम करीत आहे : 

१. या नियमास , महाराष्ट्र मोटार वाहन ( दुसरी सुधारणा) नियम , २०१६ असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९ ८ ९ ( यानंतर ज्यास “ मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल ) याच्या नियम १०१ नंतर पुढील नियम 
दाखल करण्यात येईल . 

“ १०१ अ. महिला परवानाधारकाच्या मालकीची मोटार कॅब चालविण्याबाबत अट . - महिला परवानाधारकाच्या मालकीची 
प्रत्येक मोटार कॅब सदैव महिला चालकानेच चालविली पाहिजे . 
३. मुख्य नियमातील नियम १३५ च्या उप नियम (१) नंतर पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल . 

परंतु असे की , महिला परवानाधारकाच्या मालकीची प्रत्येक मोटार कॅब अबोली रंगाने रंगविण्यात आली पाहिजे. 


" 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुधीर श्रीवास्तव , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ९३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून १३, २०१६/ ज्येष्ठ २३ , शके १९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 13th June 2016 . 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLES ACT , 1988 . 


No. MVR -0116 /C.R.47 / Tra - 2. - In exercise of the powers conferred by clauses (xviii) and (xxiii) 
of sub - section ( 2 ) of section 96 of the Motor Vehicle Act , 1988 (59 of 1988), and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra hereby makes the following rules further 
to amend the Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989 , the same having been previously published , 
as required by sub -section ( 1 ) of section 212 of the said Act, namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles (Second Amendment ) Rules , 
2016 . 


2. After rule 101 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989 (hereinafter referred to as 
" the principal Rules” ), the following rule shall be inserted , namely : 

“ 101A . Condition to drive motor cab owned by women permit holder . — the motor cab 
owned by the women permit holder shall be always driven by the women driver only .” 

3. In rule 135 of the principal Rules, after sub -rule ( 1), the following proviso shall be added , 
namely : 

" Provided that, the motor cab owned by the women permit holder shall be painted in 
salmon orange (Aboli) colour ." 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra . 


SUDHIR SHRIVASTAVA , 
Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


